प्रशासकीय अधिकारी/ 


जनसंपर्क अधिकारी या पदावर 
पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना 
पदस्थापना देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र. एमव्हीडी-०८१४/प्र.क्र.२७९/परि-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ जुले, २०१९ 


वाचा:- १. शासन आदेठा क्रमांक :- एमव्हीडी-०८१४/प्र.क्र.२७९/परि-3 दिनांक: ११.६.२०१९ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, महसूली संवर्ग वाटप अधिसूचना 
दि.२८.०४.२०१५, दि.१६.०७.२०१५,दि.१५.०६.२०१६ व दि.१९.०७.२०१७. 


शासन आदेश :- 

मोटार वाहन विभागातील मुख्य लिपिक (हहर) गट-क मधील २ कर्मचारी/अधिका- 
यांना सन २०१६-१७ च्या निवडसूचीच्या अनुषंगाने प्रशासकीय अधिकारी / जनसंपर्क 
अधिकारी या गट-ब मधील पदांवर संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात आलेली 
आहे. त्याअनुषंगाने सदर अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार संबधित कर्मचारी/अधिकाऱ्यांना पुढील 
विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ प्रमाणे महसुली विभाग संवर्ग वाटप तसेच स्तंभ क्र.५ मध्ये नमुद 
केल्याप्रमाणे पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ज्येष्ठता | कर्मचारी/अधिका-याचे वाटप केलेला  पदौन्नतीने पदस्थापना 
क्रमांक | नांव विभाग 
=a | २ ३ a ५ 
१. | ५ श्री.के.के.गोसावी कोकण-२ परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 
२. & श्रीमती शि.भा.सावंत कोकण-२ प्रा.प.का.मुंबई (पश्चिम) 


२. उक्त विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांना सामान्य प्रशासन विभाग, महसूली संवर्ग वाटप 
अधिसूचना दि.२८.०४.२०१५,दि.१६.०७.२०१५, दि.१५.०६.२०१६ व दि.१९.०७.२०१७ मधील 
तरतूदीनुसार पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच 
वरील कर्मचारी/अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार कार्यालय प्रमुखांचे सल्ल्याने अन्य 
अधिकाऱ्याकडे सोपवून, तात्काळ Heya व्हावे व पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ 
कार्यभार स्विकारावा. 


शासन आदेडा क्रमांकः एमव्हीडी-०८१४/प्र.क्र.२७९/परि-३ 


oe सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९१६१९०१६६२९ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Arjun Sampat णय 
Waghmode = 
(अर्जुन सं. वाघमोडे 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


bfbe62486d2bab0- 


4652060289942: 6043 
fi Arjun Sampat Waghmod 
5'30 


Wd, 


१.मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ 
नागपूर 

३.परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४.मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५.सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

६.सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 

७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.सर्व संबंधित अधिकारी 

११.निवडनस्ती - परि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


